सन २०२४-२५ मध्ये अन्न आणि पोषण 
सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिके व 
वाणिज्यिक पिकांकरिता वार्षिक कृती 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपोसु-२०२४/प्र.क्र.४२/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ जून, २०२४ 


daw: 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 93-22/2023-PC, दि.१४ डिसेंबर, २०२३ 
४. शासन पत्र क्र.केंपुयो-२०२४/प्र.क्र.१२/२-अ, दि.१६ मे, २०२४ 
५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र-३/अपोसु कापूस/योजना २४-२५/२४/र-१४४, दि.२४ मे, २०२४ 


प्रस्तावना: 


केंद्र शासनाने अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिकांकरिता सन 
२०२३-२४ चे प्रलंबित दायित्व हे वार्षिक कृति आराखड्यात अंतर्भूत करुन सन २०२४ -२५ करीता पिकनिहाय 
रु. १७०.९५ कोटीचा केंद्र हिश्याचा नियतव्यय दि. १४ डिसेंबर, २०२३ च्या पत्रान्वये कळवून वार्षिक कृती 
आराखडे प्रस्तावित करण्याबाबत सूचित केले होते. त्यानुसार अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिके 
व वाणिज्यिक पिकांकरिता रु.३३८४९.०९१ लाखाचा वार्षिक कृति आराखडा कृषि आयुक्तालयाच्या नियोजन 
शाखेमार्फत राज्य स्तरीय मान्यता समितीच्या (SLSC) मान्यतेस सादर करण्यात आला होता. 

अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिकांकरिता वार्षिक कृति आराखड्यास 
राज्य स्तरीय समितीने दि. ०३ मे, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुषंगाने कृषि 
आयुक्तालयाने दि.२४ मे, २०२४ च्या पत्रांन्वये सादर केलेल्या अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिके 
व वाणिज्यिक पिकांकरिता सन २०२४-२५ साठीच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२४-२५ करिता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिकांकरिता 
एकूण ₹ ३३८४९.०९१ लाख (रुपये तीनशे अडोतीस कोटी एकोणपन्नास लाख नऊ हजार शांभर फक्त) 
निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२४/प्र.क्र.४२/४-ओ 


(रु. लाख) 
अ. | उके सन २०२३-२४ मधील प्रलंबित दायित्व सन २०२४-२५ साठी प्रस्तावीत कार्यक्रम SLSC FT मंजूर केलेला एकूण कार्यक्रम 
केंद्र राज्य एकूण केंद्र राज्य एकूण केंद्र राज्य एकूण 
pa | भात ८०.२०३ ५३.४६९ १३३.६७२ | ४६२.००० | ३०८.००० | ७७०.००० | ५४२.२०३ | ३६१.४६९ । ९०३.६७२ 
२ | गहू ३०.४५६ 20,308 ५०.७६० १३०.५०० ८७.००० २१७.५०० १६०.९५६ १०७.३०४ २६८.२६० 
३ | कडधान्य ७७४.१६२ ५१६.१०७ १२९०.२६९ ८५०१.९४० ५६६७.९६० १४१६९.९०० ९२७६.१०२ ६१८४.०६७ १५४६०.१६९ 
भरडधान्य 
8 Gran १.७३६ १८१५८ २.८९४ ६०३.२४० ४०२.१६० १००५.४०० ६०४.९७६ ४०३.३१८ १००८.२९४ 
पौष्टिक 
4 तृणधान्य ९१७.२७२ ६११.५१४ १५२८.७८६ ७३५७.८०० ४९०५.२०० | १२२६३.००० | ८२७५.०७२ ५५१६.७१४ । १३७९१.७८६ 
& ee १६३.८४७ १०९.२३२ २७३.०७९ ६२९.४०० ४१९.६०० १०४९.००० ७९३.२४७ ५२८.८३२ १३२२.०७९ 
एकूण अन्नधान्य 
पिके १९६७.६७६ | १३११.७८४ | ३२७९.४६० | १७६८४.८८० | ११७८९.९२० | २९४७४.८०० | १९६५२.५५६ | १३१०१.७०४ | ३२७५४.२६० 
७ | कापूस १६.०५६ १०.७७०४ २६.७६० ३८१.१९८ २५४.१३२ ६३५.३३० ३९७.२५४ २६४.८३६ ६६२.०९० 
८ | ऊस ४३.१४७ २८.७६५ ७१.९१२ २१६.४९८ १४४.३३२ 3६०.८३० २५९.६४५ १७३.०९७ ४३२.७४२ 
एकूण वाणिज्यिक 
पिके ५९.२०३ ३९.४६९ ९८.६७१ ५९७.६९६ । ३९८.४६४ । ९९६.१६० | ६५६.८९९ । ४३७.९३३ | १०९४.८३१ 
एकूण एकंदर | २०२६.८७९ | १३५१.२५३ | ३३७८.१३१ | १८२८२.५७६ | १२१८८.३८४ | ३०४७०.९६० | २०३०९.४५५ | १३५३९.६३७ | ३३८४९.०९१ 
२. केंद्र शासनाच्या Re-Vamped Guidelines मध्ये (अनुसूचित जातीसाठी १६.६० टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 
८.६० टक्‍के व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७४.८०) नमूद केल्यानुसार सन २०२४-२५ मध्ये अन्न आणि पोषण सुरक्षा 
अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिकांकरिता करिता एकूण रु.३३८४९.०९१ लाखाचा प्रवर्गनिहाय वार्षिक कृती आराखडा 
तसेच अर्थसंकल्पीय तरतूद पुढीलप्रमाणे आहे. 
(रु. लाख) 
ges अर्थसंकल्पीय सन २०२३-२४चे सन २०२४-२५ साठी 
अ.क्र प्रवर्ग /राज्य | लेखाशीर्ष च a : 3900-8१ ae 
तरतूद प्रलंबित दायित्वे | आवश्‍यक कृती आराखडा 
केंद्र २४०१ ४६१४ १३०००.०० १६९७.३३५ १५३७४.२१४ 
शि सर्वसाधारण 
राज्य | २४०१ ५१२३४ ८६६७.०० ११३१.५५७ १०२४९.४७७ 
एकूण सर्वसाधारण २१६६७.०० २८२८.८९२ २५६२३.६९१ 
अनुसूचित केंद्र २४०१ 8१०५ ३८११.०० १८०.१९० ३२१४.१०१ 
२ जातं 
जाती राज्य २४०१ 8११४ २५४१.०० १२०.१२६ २१४२.७३४ 
एकूण अनुसूचित जाती ६३५२.०० ३००.३१६ ५३५६.८३५ 
अनुसूचित केंद्र 2809 ॥५५७ १६५०.०० १४९.३५४ १७२१.१४० 
३ Sort 
जमाती राज्य | २४०१५६६ ११००.०० ९९.५६९ ११४७.४२६ 
एकूण अनुसूचित जमाती २७५०.०० २४८.९२३ २८६८.५६६ 
केंद्र po -- | १८४६१.०० २०२६.८७९ २०३०९.४५५ 
एकूण 
राज्य | =~ — | १२३०८.०० १३५१.२५२ १३५३९.६३६ 
एकूण एकंदर ३०७६९.०० ३३७८.१३१ ३३८४९.०९१ 


३. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक 
लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट-१ ते ६ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या 


६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२४/प्र.क्र.४२/४-ओ 

४. सदर योजनेच्या अंमळबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी प्रवर्गनिहाय ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र व राज्य 
हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची 


टाकण्यात यावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (००) (१०२) अन्नधान्य पिके 
सर्वसाधारण (००) (२५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय । (००) (३३) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ४६१४) | (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ Av) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य | (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 33, अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना | (००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(00) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (००) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अनुसूचित जाती अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती । (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), उपयोजना (२४०१ 8११४), 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
अनुसूचित जमाती | जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(09) (२१) कृषि उन्नती योजना- AMSAT | (०१) (२२) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ५५६६) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


५. केंद्र शासनाने सदर अभियानातंर्गत विहित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच 
महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 


६. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिकांकरिता राज्य 
शासनास सन २०२४-२५ करिता संदर्भाकिंत १४ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार, 
तसेच चालू वर्षी अभियानाकरिता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय मंत्रालयाने 
दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत संचालक 
(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे सनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाची प्रभावी 
अंमलबजावणी व सनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निर्देशित करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२४/प्र.क्र.४२/४-ओ 


७. अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिके व वाणिज्यिक पिकांकरिता विविध घटकांतर्गत लाभार्थी 
शेतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात 
यावे. तसेच, शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्याची निवड करावी. 

८. या अभियानातंर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने इ.) शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit Transfer) ard. 
सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्याला राहील. तथापि, या अभियानातर्गत 
शासकीय संस्थांनी/ शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठांचा पुरवठा करण्यात येत 
असल्यास संदर्भाकीत शासन निर्णय दि.१९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करावी. 

९. कृषि विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्याबाबत संदर्भाकीत शासन 
परिपत्रक दि.०४/११/२०२० नुसार कृषि यांत्रिकीकरण, सिंचन साधने व सुविधा, प्रमाणित बियाणे वितरण व 
पिक प्रात्यक्षिके याबाबींची अंमलबजावणी करावी. 
qo. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांनी/तालुका कृषि अधिका-यांनी अभियानाकरीता लाभार्थींची 
निवड करून अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर 
संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतक-यांचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह मोबाईल/दूरध्वनी 
क्रमांक बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबतची माहितीचा अंतर्भाव असावा. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत 
निवडण्यात आलेल्या लाभार्थांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांची राहील. 

११. सदर लाभार्थाच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शोतक-यांच्या शेतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची 
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहाय्यकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषि 
अधिका-यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि सहाय्यकांचे 
अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 

१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६०७१७१४०७६७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
M A H EF N D ) RA =AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaf6d99b23ec683 


6d8d498d0797965898, ७९ ICode=400032, st=Mahi hi 


=Maha' ic 
INumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7E 
E4EF46BAAGEA9B8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN 


Date: 2024.06.07 17:29:56 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


A 


CC #N 


८८0) 


&. व 
SS. Re SS क. वक दक वट 


Ss 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२४/प्र.क्र.४२/४-ओ 


९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
qo) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
११) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१२) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१३) महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१७) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१८) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती. 


त. wwe वन, Hee TP र कदर मिकी “काकर 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


परिशिष्ट १ 


अन्न आणि पोषण सुरक्षा - भात सन २०२४-२५ मंजुर कृती आराखडा 


(रु. लाख) 
अ.क्र तपशील अनुदानाचा दर परिमाण पगरललाव 
न छु भौतिक | आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
a श्री पद्धत ₹ ९००० प्रति हे. हे. १५५० | १३९.५०० 
ब) ओळीत पुनर्लागवड ₹ ९००० प्रति हे. हे yoo | ४५.००० 
र क) यांत्रिकी पद्धतीने भात लागवड ₹ ९००० प्रति हे. हे ४५४ | ४०.८६० 
ड) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके (भात 
पिकानंतर कडधान्य-हरभरा/चवळी/राजमा वाल) ₹॒ १५००० प्रति हे. हे ५५० ८२.५०० 
पिकानंतर -हरभरा/ / /वाल) 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (ड) ३०५४ | ३०७.८६० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या | ₹ १००० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या 
fea. ३०८० ३०.८०० 
9 वरील) ५०% जे कमी असेल ते 
ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (qo वर्षाच्या | ₹ २००० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या 
जे कमी fea ६१६० | 923.200 
आतील) ५०% जे कमी असेल ते 
एकूण २ (ओ ते २ (बो ९२४० | १५४.००० 
ओ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
अ) सूक्ष्म मूलद्रव्ये neo पतित Iolo en se हे ५४०२ । २७.०१० 
TS टक्के जे कमी असेल ते : र 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
३ रु ठे ₹ ५०० प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० 
ञो पीक संरक्षण औष हे १०००० | ५०.००० 
) टक्के जे कमी असेल ते ह 
ब) तणनाऱके ७001000000... ह ७७ ३८.५ 
00 .५०० 
टक्के जे कमी असेल ते } 
एकूण ३ (आ ते ३ (बो २३१०२ | ११५.५१० 
फ्लेक्झी घटक 
a) प्रभावी सिंचन साधने 
कवडी Pe % १०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के ae age | ease 
as per norms i 
a र जेकमी असेल ते ; ; 
40% of cost Imtd toRs. 40/- per meter of 
तकात HDPE pipes. Rs.34/- per meter for PVC 
२) पाण्याच्या STATING शेतापर्यंत पाणी वाहून pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE acs 
; टर ६३०० ३.१५० 
नेण्यासाठी TET पाईप laminated woven lay flat tubes with 
maximum celling of Rs. 14000/- per 
farmer/beneficiary. 
| एकूण ४ (अ) ३७.६५० 
ब) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या १८२ | २५.४८० 
क) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
१) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५०मे टन तोतागताति तया 
क्षमता) (Actual cost- 24.00 lakh based on = SRgoo0e किंवा पत्यक्ष खर्चाच्या संख्या १ १२५.००० 
र ५० Cah जे कमी असेल ते ; 
state PWD DSR) 
२) स्थानिक वाणांची लागवड (Market - led- २ ee > १०० eee 
extention) किंमतीच्या ५० टक्के : न भं १ 
एकूण ४ (क) १२९.५०० 
एकूण ४ (अ ते (क) १९२.६३० 
|) एकूण अपोसु -भात ७७०.००० 
॥ सन २०२३-२४ चे प्रलंबित दायित्व १३३.६७२ 
एकूण एकंदर (1--॥) ९०३.६७२ 
केंद्र हिस्सा (६०%) ५४२.२०३ 
राज्य हिस्सा (४०%) । ३६१.४६९ 


परिशिष्ट 2 
अन्न आणि पोषण सुरक्षा - गहू सन २०२४-२५ मंजुर कृती आराखडा 


अ.क्र तपशील अनुदानाचा दर परिमाण uals 
oF 3 भौतिक | आर्थिक 


सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित 
प्रात्यक्षिके 

अ) सलग क्षेत्रावरील गट प्रात्यक्षिके ₹ ९००० प्रति हे. ee 3§.000 
ब) पाण्याचा ताण सहन करणाऱ्या/ 
बायोफोर्टीफाईड वाण 

क) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यद्ि 
सोयाबीन१मुगउडीद नंतर गहू ₹॒ १५००० प्रति हे. > २८.९५० 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (क) ८७.००० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० | ₹ १००० प्रति कवि. किवा किमतीच्या ५०% जे कमी 
वर्षाच्या वरील) असेल ते 

ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० | ₹ ooo प्रति fea. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी 
वर्षाच्या आतील) असेल ते 

एकूण २ (अ) व २ (बो ४३.५०० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 


₹ ९००० प्रति हे. = 22,040 


८.७०० 


३४.८०० 


₹ ५०० प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 


सूक्ष्म मूलद्रव्ये नत 


१३.५०० 


ब) एकात्मिक कोड व्यवस्थापन 


₹ Yoo प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 
असेल ते 

₹ Yoo प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० Tah जे कमी 
असेल ते 

एकूण३ (अ) व ३ (ब) ३२.६४० 

फ्लेक्झी घटक 

अ) प्रभावी सिचन साधने 

१) पंप संच (as per SMAM norms) | ₹ १०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 

५०% of cost Imtd toRs. 40/- per meter of HDPE pipes. 


i) पीक संरक्षण औषधे व जैविक घटक ११.५०० 


ii) तणनाशके ७.६४० 


Rs.34/- per meter for PVC pipes and Rs. २०/-७७ 


२) पाण्याच्या Baa शेतापर्यंत 
पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप 


meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with 
maximum celling of Rs. 94000/- per 


farmer/beneficiary. 


एकूण ¥ 
ब) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति 
क) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी- 
FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० | = १२५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल 
मे टन क्षमता) (Actual cost- 25.00 रर २५.००० 
lakh based on state PWD DSR) 
एकूण ४ (अ) ते (क) ५४.३६० 
एकूण अपोसु - गहू २१७.५०० 
॥) सन २०२३-२४ चे प्रलंबित दायित्व ५०.७६० 
एकूण एकंदर (।--॥) २६८.२६० 
HE (50%) | १६०.९५६ 
राज्य (४०%)  । १०७.३०४ 


परिशिष्ट 3 


अन्न आणि पोषण सुरक्षा - कडधान्य सन २०२४-२५ मंजुर कृती आराखडा 


(रु. लाख) 
अ.क्र तपशील अनुदानाचा दर परिमाण ग वात 

a भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षि 
अ) सलग गट प्रात्यक्षिके 
१) तूर ₹ ९००० प्रति हे. हे. ५००० ४५०.००० 
२) मुग ₹ ९००० प्रति हे हे ३३०० २९७.००० 
३) उडीद ₹ ९००० प्रति हे. हः ३३०० २९७.००० 
४ हरभरा ₹ ९००० प्रति हे. हे. १०४०० ९३६.००० 
एकूण गट प्रात्यादि Ew 22000 १९८०.००० 
ब) आंतरपीक प्रात्यि 

| सोयाबीन + तूर ₹ ९००० प्रति हे. हे. ११००० ९९०.००० 
क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके 
१) मुग नंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. १४०० २१०.००० 
२ मुग नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ६६० ९९.००० 
3) उडीद पिकानंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. १८०० २७०.००० 
४) उडीद पिकानंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ७०० १०५.००० 
५) भात नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हः १००० १५०.००० 
६) बाजरी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे. १८०० २७०.००० 
एकूण पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके हे. ७३६० ११०४.००० 
एकूण पीक प्रात्यक्षिके १अ) ते १क) हे. ४०३६० ४०७४.००० 
अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे बियाणे उत्पादन व वितरण 
आ) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील) 
१ तूर fea ६५०० ३२५.००० 
२) मुग ₹ ५००० प्रति faa. किंवा किमतीच्या ५०% जे fea ७५० ३७.५०० 
३)उडीद कमी असेल ते fea ४५०० २२५.००० 
४) हरभरा fea २०८५० १०४२.५०० 
एकूण २ अ ३२६०० १६३०.००० 
ब) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या वरील) 
१) तूर fea 4ooo 424.000 
२) मुग ₹ २५०० प्रति faa. किंवा किमतीच्या ५०% जे fea goo 40,000 

वि ३)उडीद कमी असेल ते fea १७०० ४२.५०० 
४) हरभरा कवि ९१८३ २२९.५७५ 
एकूण२ब १६२८३ ४०७.०७५ 
एकूण२अते२ब ४८८८३ २०३७.०७५ 
क) बियाणे उत्पादनास सहाय्य (क्वि.)(१० वर्षाच्या आतील) 
१) तूर कवि १२५०० ६२५.००० 
2) मुग कवि fea १२०० ६०.००० 
3) उडीद 33. प्रति क्विं. fea 4ooo 240,000 
४) हरभरा fea २२०४१ ११०२.०५० 
एकूणरक ४०७४१ २०३७.०५० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन 
१) सूक्ष्म मूलद्रव्ये sAoouls eelnal ace क टक्केती हे. ६४८०० ३२४.००० 

कमी असेल ते 

: 2) जैविक खते 2 300 प्रति हे रर 4o cab जे हे scabs कका 
एकूण३अ २०९८०० ७५९.००० 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
9) पिक संरक्षण औषधे ₹ Yoo प्रति हे. किंवा किमतीच्या yo टक्के जे हे. २३२६०० ११६३.००० 
२) तणनाशके कमी असेल ते हे. २३००३ ११५.०१५ 


एकूण ३ ब २५५६०३ १२७८.०१५ 
एकूण३अतेब ४६५४०३ २०३७.०१५ 
फ्लेक्झी घटक 
अ) सिंचन साधने व सुविधा 
(50% of cost Imtd to Rs. 50/- per meter of 
१) पाण्याच्या BATA शोतापर्यंत HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC pipes ex 
वाहून and Rs. 20/- per meter for HDPE laminated टर ९५०००० ४७५.००० 
पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप woven lay flat tubes with maximum celling of 
Rs. 15000/- per farmer/beneficiary. 
= ₹ १०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी र्‍ 
२) पप सच (as per SMAM norms)) सख्या ८२०० ८२०.००० 
असेल ते 
एकूण ४अ १२९५.००० 
ब) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या ११०० १५४.००० 
क) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
१) FPO करिता गोदाम बांधकाम ( ना 
२५० मेटन क्षमता) (Actual cost- ₹ १२५०००० किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या se eens संख्या ९९ १२३७.५०० 
25.00 lakh based on state PWD ott ona ते 
DSR 
2) FPO साठी बीज प्रक्रिया संच/ ₹ १०००००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी न 
Cleaning & Grading Unit (actual असेल ते सख्या 4 १०८००० 
cost Rs. 20 lakh 
3) स्थानिक वाणांची लागवड ₹ ७५०० प्रति हे. हे. eas ABs 
(Market - led- extention 
बीज शिक ह ₹ yoo किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल , 
8) बीज प्रक्रिया मोहीम (Actual cost 4 — ee ee 
Rs. 800) ते 
५) शेतकरी गटासाठी बीज प्रक्रिया ₹ ८००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 9 
A ष्यचलित) सख्या १३०० १०४.००० 
ड्रम (मनु असेल ते 
एकूण H १९४६.००० 
एकूण४अ)ते४क) ३३९५.००० 
ड) प्रकल्प व्यवस्थापन चमू व संकीर्ण 
) जिल्हा स्तर ३१ ४४९.५०० 
॥) राज्य स्तर २ ३८.५०० 
एकूण (i+ ii) ४८८.००० 
iil) GST 92% + मानधनावरील सेवा 
का १०१.७६० 
कर (GeM पोर्टलनुसार) 
एकूण ४ (ड) ५८९.७६० 
एकूण ४ (अ ते ४ (ड) ३९८४.७६० 
|) एकूण अपोसु-कडधान्य १४१६९.९०० 
॥) सन २०२३-२४ चे प्रलंबित दायित्व १२९०.२६९ 
एकूण एकंदर (1+ Il) १५४६०.१६९ 
केद्र (६०%) ९२७६.१०२ 
राज्य (४०%) ६१८४.०६७ 


परिशिष्ट ४ 


अन्न आणि पोषण सुरक्षा - भरडधान्य (मका) सन २०२४-२५ मंजुर कृती आराखडा 


(रु. लाख) 
न) तपशील अनुदानाचा दर परिमाण ih कयात 
क्र भौतिक | आर्थिक 
पीक प्रात्यक्षिके : मका 
अ) सुधारित तंत्रज्ञान आधारित पीक त काता oe ea li ea lla at 
रभ प्रात्यक्षिके 
ब) आंतरपिक प्रात्यक्षिके रुपये. ६००० प्रती हेक्‍टर हेक्टर | २२०० | १३२.००० 
एकूण १ (अ ते १ (बो ११००० | ६६०.००० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
आ) संकरीत बियाणे - मका व त्या ac क्विंटल | १२०० | १२०.००० 
.१००००/ क्विटल मर्यादेत 
2 ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० किमतीच्या ५०% किवा कि वळ wae 
वर्षाच्या आतील) रु. ३०००/ क्विटल मर्यादेत ; 
क) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० किमतीच्या ५०% किवा क ees का 
वर्षाच्या वरील ) रु.१५००/ क्विंटल मर्यादेत ; 
एकूण 2 (आ ते २ (क) २४०० | १४७.००० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन 
१ सूक्ष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे ककी वित 
कमी असेल ते 
२) जैविक खते रका ह किता oe 0 पो हे. ४७०० | १४.१०० 
कमी असेल ते 
३ | एकूण३अ ८७०० | ३४.१०० 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
१) तणनाशके ₹ Yoo प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० टक्के जे हे. ६५०० | ३२.५०० 
२) पीक संरक्षण औषधे कमीअसेल ते हे. | १६००० | _८०.००० 
एकूण३ ब २२५०० | ११२.५०० 
एकूण३अतेब ३१२०० | १४६.६०० 
फ्लेक्झी घटक 
a शोतकरी प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या | ३७० ५१.८०० 
एकूण ४ ३७० ५१.८०० 
I) एकूण अपोसु -भरडधान्य (मका) १००५.४०० 
Il) सन २०२३-२४ चे प्रलंबित दायित्व २.८९४ 
एकूण एकंदर (1 + Il) १००८.२९४ 
केंद्र (६० टक्के) | ६०४.९७६ 
राज्य (४० टक्के) | ४०३.३१८ 


परिशिष्ट ५ 


अन्न आणि पोषण सुरक्षा - पौष्टिक तृणधान्य सन २०२४-२५ मंजुर कृती आराखडा (रु. लाख) 


ue तपशील अनुदानाचा दर परिमाण bone, 
क्र. भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित पिक 
(१) ज्वारी (खरीप) १००० ६०.००० 
र (२) ज्वारी (रब्बी) ५४४३० | ३२६५.८०० 
(३) बाजरी रुपये ६०००/हेक्‍्टर हेक्टर | ४६००० | २७६०.००० 
(४) नाचणी १०००० ६००.००० 
(4) वरई २००० १२०.००० 
एकुण पीक प्रात्यक्षि ११३४३० | ६८०५.८०० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ) संकरित बियाणे (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) 
हा वार) किंमतीच्या ५०% किंवा रु.१००००प्रती क्‍्विं.मर्यादेत क्विंटल eee meee 
बाजरी | 9.00 | 0,000 
एकूण२अ) | 0.00 | 0,000 
ब) सुधारित बियाणे (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) 
२ (१) रब्बी ज्वारी ३०००० ९००.००० 
(2) बाजरी किंमतीच्या ५० % किंवा रु.३०००प्रती fea Fated क्विंटल | १४५० ४३.५०० 
(३) नाचणी १५० ४.५०० 
THI 29) ३१६०० |. ९४८.००० 
न a १00... रुपये १५०० प्रति क्‍विंटल क्विंटल | १६००० २४०.००० 
एकूण को १६००० २४०.००० 
एकूण२अतेरक ४७६०० | ११८८.००० 
एकूण बियाणे वितरण ४७६०० | ११८८.००० 
प्रमाणित बियाणे उत्पादन 
(राज्यासाठी शिफारशीत असलेले १० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) 
3 (१) ज्वारी ४९००० | १४७०.००० 
भोती रुपये ३००० प्रति क्‍विंटल वहिला oS 
(3) नाचणी २२५ ६.७५० 
(४) वरई | doo | 3.000 
एकूण बियाणे उत्पादन ६१३२५ | १८३९.७५० 
एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM) 
(१) सूक्ष्म मूलद्रव्ये किमतीच्या ५०% किवा रु. yoo प्रती हेक्‍टर मर्यादेत so १३३९० ६६.९५० 
(२) जैविक खते किमतीच्या ५०% किवा रु. ३०० प्रती हेक्‍टर मर्यादेत ४१५०० १२४.५०० 
४ एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन ५४८९० १९१.४५० 
एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) 
(9) तणनाड़ाके किमतीच्या ५०% किवा रु. yoo प्रती हेक्‍टर मर्यादेत 4 34000 94.000 
(2) पिक संरक्षण औषधे किमतीच्या ५०% किवा रु. yoo प्रती हेक्‍टर मर्यादेत ie २९५००० | १४७५.००० 
एकूण कीड व्यवस्थापन (IPM) 330000 | १६५०.००० 
एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन (INM & IPM) ३८४८९० | १८४१.४५० 
फ्लेक्झी घटक 
3) सर्व प्रकारचे ५०% of the Cost or 15.०. ६० lakh for SC/St/Small/ 
ग्राइंडर/ 'पल्व्हरायझर/पॉलिशर (अन्नधान्य Marginal farmers & Women & Rs 0.५० Lakh for संख्या ४५० २७०.००० 
पिकांसाठी) other 
3 ब) शेतकरी प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या | ५००.०० ७०.००० 
क) जनजागृती / प्रचार प्रसिद्धी 
॥) जिल्हा स्तरीय महोत्सव रुपये ४.०० लाख /जिल्हा संख्या ६२ २४८.००० 
एकूण५अते५क ५८८.००० 
एकूण फ्लेक्झी घटक ५८८.००० 
| एकूण अपोसु- पौष्टिक तृणधान्य १२२६३.००० 
॥) सन २०२३-२४ चे प्रलंबित दायित्व १५२८.७८६ 
एकूण एकंदर (1 + Il) 9308 9.02 
केंद्र हिस्सा (G0 टक्के) | ८२७५.०७२ 
राज्य हिस्सा (४० टक्के) | ५५१६.७१४ 


परिशिष्ट ६ 
भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (17५ कडधान्य) कार्यक्रम सन २०२४-२५ 


मंजूर कृती आराखडा 
(रु. लाख) 
मंजूर लक्षांक 
अ.क्र. तपशील अनुदानाचा दर 
: भौतिक आर्थिक 


सुधारीत तंत्रज्ञानावर आधारित पीक प्रात्यक्षिके 

अ) हरभरा रु. ९००० प्रती हे. 
एकूण (१) 

निविष्ठा वितरण - 

ओ) प्रमाणित बियाणे वितरण 


रु. २५०० प्रती क्विटल किवा किमतीच्या ५०% जे कमी 
असेल ते 
रु. ५००० प्रती क्विटल किवा किमतीच्या ५०% जे कमी 
असेल ते 
एकूण २ (ओ) २००.००० 
रु. ५०० प्रती हे. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल 
ते 
एकूण२ओते२ब) २२५.००० 
पीक पद्धतीवर आधारीत प्रशिक्षण रु. १४००० प्रती १४.००० 
|) एकूण TRFA कडधान्य १०४९.००० 
॥ सन २०२४-२५ चे प्रलंबित दायित्व २७३.०७९ 
एकूण एकंदर (1 + Il) 9322.08 
केद्र (६०%) ७९३.२४७ 
राज्य (४०%) | ५२८.८३२ 


i) हरभरा (१० वर्षाच्या वरील वाण) ५०.००० 


॥) हरभरा (१० वर्षाच्या आतील वाण) १५०.००० 


ब) पीक संरक्षण औषधे 


२५.००० 


परिशिष्ट ७ 


अन्न आणि पोषण सुरक्षा : कापूस विकास कार्यक्रम सन २०२४-२५ 


मंजूर कृती आराखडा 
(रु. लाख) 
xs बाब/ घटक परिमाण (एकक) अनुदान दर भौतिक लक्षांक | आर्थिक लक्षांक 
आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (देशी व अति लांब धाग्याच्या र ल 
१ वास penne हेक्‍टर . ९००० प्रति हे ३० २.७० 
कापूस बिजोत्पादन) 
आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (कापूस पिकात आंतरपिके - डा रु.८०००/- प्रति 
Q उडीद) हेक्‍टर हेक्‍टर ९०० ७२.०० 
मुग, उडीद) हेक्‍टर 
5 कापसाच्या सरळ वाणांची अतीघन SPITS ei रु.१००००/- प्रति तात ला 
पध्दतीची प्रात्यक्षिके हेक्‍टर ; 
रु. ८०००/- प्रति 
४ | एकात्मिक पिक व्यवस्थापन (आयसीएम) प्रात्यक्षिके हेक्‍टर 2 ४१९८ ३३५.८४ 
प्रत्यक्ष खर्चाच्या 
७ डं | ५० टक्के कमाल 
५ | पिक संरक्षण औषधे व बायो एजंटस चे वितरण हेक्‍टर त. २०३१२ १०१.५६ 
रु.५००/- प्रति 
हेक्‍टर 
ee eee कवा ee रू.४००००/- प्रति 
६ रज अधिकारी - प्रशिक्षण संख्या ३ १.२० 
प्रशिक्षण 
र ऑनलाईन पेस्ट मॉनिटरिंग अण्ड अँडव्हायझरी Sees a 
सर्व्हिसेस (ओपीएमएएस) p= | [= 4 र 
रु.५०००/- प्रति 
८ | कापूस पिकाचे फरदड निर्मुलन प्रात्यक्षिके हेक्‍टर डा ८२० ४१.०० 
|) अपोसू-कापूस po ६३५.३३ 
॥) सन २०२३-२४ चे प्रलंबित दायित्व po २६.७६ 
एकूण po ६६२.०९ 
केंद्र हिस्सा po 38.24 
राज्य हिस्सा po १७४९-६४ 


परिशिष्ट ८ 


अन्न आणि पोषण सुरक्षा : ऊस विकास कार्यक्रम सन २०२४-२५ 


मंजूर कृती आराखडा 
(रु. लाख) 
अ. परिमाण री आर्थिक 
बाब/ घटक one अनुदान दर भौतिक लक्षांक ; 
क्र ( लक्षांक 
A एक डोळा पट्टा पध्दतीचा अवलंब व आंतरपीक ee ee सजला ass oe 
प्रात्यक्षिके (हेक्टर) ‘ - ‘ 
मुलभूत बियाणे उत्पादनासाठी अर्थसहाय्य (कृषि 
२ पल्प र a हेक्‍टर रु.४००००/ हे. १२ ४.८० 
विद्यापीठ प्रक्षेत्र) 
3 | उती संवर्धित रोपे (प्रति रोप) लाख संख्या रु. ३.५०/- प्रति रोप २.८६ १०.०० 
गाता र्या रु.४००००/- प्रति 
8 ज् प्रशिक्षण संख्या 8 १.६० 
प्रशिक्षण 
प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० 
५ | पिक संरक्षण औषधे बायोएजंट्सचे वितरण हेक्‍टर टक्के कमाल रु.५००/- ५८८६ २९.४३ 
प्रति हेक्टर 
पाचट व खोडवा व्यवस्थापन प्रात्यक्षिके हेक्‍टर रु.६०००/- प्रति हेक्‍टर ३०० १८.०० 


|) अपोसू-ऊस 


॥) सन २०२३-२४ चे प्रलंबित दायित्व 


एकूण 


केंद्र हिस्सा 


२५९.६४ 


राज्य हिस्सा 


१७२३.१० 


